महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ डिसेंबर, २०१८ 
संदर्भ - १ सा.प्र.वि.शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/कार्या -१४, दिनांक ०९.०८.२०१६ 
2) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्या -१४, दिनांक २३.१२.२०१६ 


आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) नुसार मंत्रालयीन विभागातील खालील कक्ष 
अधिकाऱ्यांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ - ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
a २ 3 1 ७छ| 
शि श्री.विवेक सपकाळ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
द्रव्ये विभाग 
२ | श्रीमती अश्विनी अ. मून पाणीपुरवठा व स्वच्छता । वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
विभाग 
3. श्री.अनिरूध्द कुलकणी । नियोजन विभाग विधि व न्याय विभाग 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना बदलीने पदस्थापना केलेल्या विभागात 

रूजू होण्यासाठी या आदेशान्वये दि.११/१२/२०१८ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. संबंधित 

अधिकाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता बदली केलेल्या विभागात रूजू व्हावे. सदरचे आदेश 

हेच कार्यमुक्‍्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 

३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१११४४९१८०३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, , | eae 

Gajanan Bhimrao 
Gurav 


16098०7 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित कक्ष अधिकारी, (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत). 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव /सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

2) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 

३) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


